सन 209¢-2098 मधील कांदा अनुदान 
आयसीआयसीआय बँकेकडून प्राप्त झालेल्या 
व्याजाच्या रकमेमधून वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:- सपस २०२०/प्र.क.७१/२४स 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स.दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स. दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ व 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१६, 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस २०१८/प्र.क्र.३६७/२४ रा. दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स. दिनांक ८ मार्च, २०१९ 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- पुरक २०१९/प्र.क्र.२९/१७ स. दिनांक १० जुले, २०१९ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:-पूरक-२०१९/प्र.क्र.७१ /२४ स. दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१९ 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस २०१९/प्र.क्र.१२६/२४ स. दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९ 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- पुरक-२०१९/प्र.क्र.१०८/१७ स. दिनांक ०४ जानेवारी, २०२० 
९) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- सपस २०२०/प्र.क.७१ /२४ स, दिनांक १६ जून, २०२० 
१०) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक :- पणन- १३ / कां. अ. २०१८-१९/वाशिम/व्याज 
रक्‍्कम/खमं/२०२१/२४६९, दिनांक २२ जुले, २०२१ 
११) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक :- पणन-१३ / कांदा अ. २०१८-१९/पु.मा./सांगली /२०२१/२८४४, 
दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२१ 


प्रस्तावना:- 
शासन निर्णय, दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ अन्वये सुरुवातीस राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती व प्रसन्ना कृषी मार्केट, पाडळीआळे, जि. अहमदनगर या खाजगी बाजार समितीमध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस २०२०/प्र.क.७१/२४स 


१ नोव्हेंबर, २०१८ ते १५ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या पात्र होतकऱ्यांना रुपये 
२०० प्रति क्विटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शहोतकरी या प्रमाणात अनुदान मंजूर करण्यात 
आले आहे. या योजनेंतर्गत कांदा अनुदानाचा कालावधी वेळोवेळी वाढविण्यात आला असून, सुधारित 
अंतिम कालावधी दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ ते २८ फेब्रुवारी, २०१९ असा निश्चित करण्यात आला 
आहे. 


पहिल्या टप्प्यातील कांदा अनुदान वितरित करण्यासाठी आकस्मिक निधीतून रुपये ११४.८० 
कोटी इतका निधी शासन निर्णय, दिनांक १६/२/२०१९ अन्वये उपलब्ध करून दिला होता. तद्नंतर 
दुसर्‍या टप्प्यातील अनुदानासाठी रुपये ३८७. ३०३१ कोटी निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करून 
शासन निर्णय, दिनांक ७/८/२०१९ अन्वये उपलब्ध करून दिला आहे. पहिल्या टप्प्यातील कांदा 
अनुदान वितरित करण्यासाठी होणारा विलंब विचारात घेऊन दुसऱ्या टप्प्यातील कांदा अनुदान 
आयसीआयसीआय बँकेमार्फत करण्यास दिनांक १९/८/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली 
असून कांदा अनुदान वितरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. आतापर्यंत एकूण ५,५३,२०४ 
शेतकऱ्यांना रुपये 403.44 कोटी अनुदान वितरित झाले आहे. 


शासन निर्णय, दिनांक १९/८/२०१९ अन्वये आयसीआयसीआय बँकेमार्फत कांदा अनुदान 
वितरित करण्यास मान्यता देताना वित्त विभागाने नमुद केलेल्या अटी व शरर्तीमध्ये अट क्रमांक ॥ 
पुढीलप्रमाणे आहे:- 


अट PASH || “सदर बचत खात्यातून प्राप्त होणाऱ्या व्याजाचा वापर सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणी करिताच करण्यात यावा." 


आयसीआयसीआय बँकेमध्ये जमा केलेल्या निधीतून जून, २०२१ अखेर रुपये ४९.४८ लाख 
इतके व्याज पणन संचालनालयाच्या खात्यात जमा झालेले आहे. 


पणन संचालनालयाने दिनांक २२ /७/ २०२१ च्या पत्रान्वये वाशिम जिल्ह्यातील २० पात्र 
लाभार्थ्यांसाठी रुपये ६,३९,२००/- तसेच दिनांक १७/८/२०२१ च्या पत्रान्वये सांगली जिल्ह्यातील 
१३६ पात्र लाभार्थ्यांसाठी रुपये २२,२५,२८०/- असा एकूण रुपये २८,६४,४८०/- इतका निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची मागणी केली आहे. 


राज्यातील कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती विचारात घेता, कांदा अनुदानासाठी 
नव्याने पुरवणी मागणी सादर करून निधी उपलब्ध करुन घेण्यास पुष्कळ कालावधी लागणार आहे. 
वित्त विभागाने व्याजाची रक्‍कम योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता वापरण्यास परवानगी दिलेली आहे. 
यास्तव पणन संचालनालयाच्या आयसीआयसीआय बँक खात्यात असलेली व्याजाची रक्‍कम वाहिम 
व सांगली या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांच्या कांदा अनुदानासाठी वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस 20I0/T.H.9 /2 A 


शासन निर्णय:- 


आयसीआयसीआय बँकेकडून प्राप्त झालेल्या व्याजाचा विनियोग कांदा अनुदानासाठी करणे 
आवड्यक असल्याने तसेच राज्यात कोविड १९ मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती विचारात घेऊन 
वाशिम व सांगली जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांचे प्रलंबित कांदा अनुदान आयसीआयसीआय बँकेकडून 
प्राप्त झालेल्या व्याजातून वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे. 


३. जिल्हानिहाय कांदा अनुदान वितरित करण्याचा तपशिल पुढीलपमाणे आहे:- 


अ.क्र जिल्हा । लाभार्थी संख्या । वितरीत करावयाचे अनुदान 
वाशिम २० ६,३९,२०० 
२ सांगली 936 २२,२५,२८० 
एकूण १५६ २८,६४,४८० 


४. सदर अनुदान वितरित केल्याचा अहवाल पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी १ 
महिन्यात शासनास सादर करावा. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०९१७११२४५६५६०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Sunanda M 
Ghadyale 


(सुनंदा मो.घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मंत्री (सहकार व पणन) मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (पणन) मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स. (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स. (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव(सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

७. व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 

८. पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस २०२०/प्र.क.७१/२४स 


११.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 

१२.विभागीय उपनिंबधक, सहकारी संस्था, अमरावती/ पुणे 

१३.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वाशिम/ सांगली 

१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.लेखा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१७.अवर सचिव (१७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


